ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक : मराग्रं-२५११/प्र.क्र. ४५ /२०१७/साशि-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १४ मार्च, २०१८. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : मराग्रं-२५११/प्र.क्र.४५/२०१७/साशि-५, 
दि.२४/०१/२०१८. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क. दि.०५/०३/२०१८. 
३) ग्रंथालय संचालकांचे पत्र क्र.१४/२०१७-१८/१३४२८, दि.०५/०३/२०१८. 


शासन निर्णय: 
ग्रंथालय संचालनालय व त्यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयांमधील एकूण १४२ 
अस्थायी पदे दिनांक ०१.०१.२०१८ ते २८.०२.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र.१ 
अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदरची पदे दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.३ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. 
त्या अनुषंगाने ग्रंथालय संचालनालय व त्यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयांमधील, 
सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेली १४२ अस्थायी पदे, दिनांक ०१.०३.२०१८ ते 
३०.०९.२०१८ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
|. सदर पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण केली आहेत, त्याच प्रयोजनासाठी चालू ठेवण्यात आली 
आहेत. 
॥. ग्रंथालय संचालनालयाकडे असलेल्या विद्यमान योजनांपैकी कोणतीही योजना संपलेली 
नाही. 
२. यासंदर्भात होणारा खर्च खालील मुख्य लेखाशिर्षांखाली मंजूर असलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा:- 
मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५- कला व संस्कृती, १०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, 

(अ) (०१) (09) ग्रंथालय संचालनालय (२२०५ ०२५१) 

(ब) (०२) (०१) शासकीय मध्यवर्ती, विभागीय व जिल्हा ग्रंथालये (२२०५ ०२७१) 

(क) (02) (02) शासकीय मध्यवर्ती, विभागीय व जिल्हा ग्रंथालये (२२०५ ०२८९) 
३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक 
०५/०३/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार आपल्या विभागातील 
पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२५११/प्र.क्र. ४५/२०१७/साशि-५ 


सदर ana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१४१७३५४३०२०८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


सोबत 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


e e Digitally signed by Anil Vithalrao Saware 
A Nn | | V | t h a | fa (0 DN: c=IN, ०560४९९॥॥॥९॥ Of Maharashtra, ou=Higher 
And Technical Education Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=073348b7a8767f0f7865422df1 e65ce2f3bcdf6 


Saware ब 0 ह लीचा लाली 
(अनिल वि.सावरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


: विवरणपत्र “अ 


महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई. 

ग्रंथपाल गट-अ, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई 

ग्रंथपाळ गट-अ, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, पुणे/नागपूर 


. ग्रंथपाल गट-ब, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, अमरावती/औरंगाबाद/नाशिक/रत्नागिरी 


ग्रंथपाल गट-ब, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती ग्रंथालय, दापोली 


७. सहाय्यक ग्रंथालय संचालक, गट-ब, अमरावती/औरंगाबाद/नागपूर/नाशिक/पुणे/मुंबई 


र्‌. 


विभाग 
. जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, 
अमरावती/अहमदनगर/औरंगाबाद /उस्मानाबाद/कोल्हापूर/गडचिरोली/ 
गोंदिया/जळगाव/जालना/ ठाणे/धुळे/नंदूरबार/नाशिक/नांदेड /परभणी/पुणे/मुंबई 
उपनगर/मुंबई हाहर/बीड/रायगड/ रत्नागिरी/लातूर/वाशिम/सातारा/सांगली/ 
सिधुदूर्ग/सोळापूर/ हिंगोली 
जिल्हा ग्रंथपाल अकोला/ चंद्रपूर /नागपूर/बुलडाणा/भंडारा/यवतमाळ/वर्धा 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.सर्व कोषागार/उपकोषागार अधिकारी 

१२.निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

१३.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प १९), (व्यय -५) मंत्रालय, मुंबई 

१४.कार्यासन अधिकारी, (साशि-१/आस्था-२) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग,मंत्राळय, मुंबई 
१५.निवडनस्ती साशि-५ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२५११/प्र.क्र. ४५/२०१७/साशि-५ 


विवरणपत्र “अ 


(शासन निर्णय क्रमांक: मराग्रं-२५११/प्र.क्र.४५/२०१७/साशि-५, दिनांक: १४ मार्च, २०१८ चे सहपत्र) 


मंजूर स्थायी अस्थायी 
अ.क्र वर्ग/गट संवर्ग/पदनाम पदांची पदांची पदांची 
संख्या संख्या संख्या 
"त्ये :| ग्रंथालय संचालक ळं i a po | 
Te  Giea sae 
2 राजपत्रित | | 8 3 a 
ग्रंथपाल वर्ग १ 
सहाय्यक ग्रंथालय संचालक/ ग्रंथपाल 
गट-ब वर्ग २/ हस्तलिखित अधिकारी/ 
३ ee ४५ २४ २१ 
राजपत्रित / 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 
जिल्हा ग्रंथपाल/ तांत्रिक सहाय्यक/ 
8 भक कक ८४ ५६ २८ 
निरिक्षक/ वितरण सहाय्यक 
षु अधिक्षक/लघुलेखिका ४ 8 po | 
& मुख्य लिपिक १४ शिंक १ ३ 
गट. = 
9 ee वरिष्ठ लिपिक ३६ २९ 
८ निर्गम सहाय्यक १६ १३ 3 
कनिष्ठ लिपिक ९६ ६५ 39 
| do ० वाहन चालक ९ 9 2 
आलमारी परिचर/ग्रंथ परिवर/ 
a q पृथ:कार/नाईक/ग्रंथवाहक/ग्रंथ ४० ३२ ८ 
गट-ड बांधणीकार 
शिपाई/ चौकीदार/हमाल/ माळी/ 
१२ a 932 ९४ ३८ 
सफाई कामगार 
एकूण ४८१ ३३९ १४२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


